संदर्भ: 


प्रस्तावना : 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व अधिपत्याखालील of 
प्रादेशिक कार्यालये, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था, प्रगत व्यवसाय प्रशिक्षण पध्दती, यंत्र 
निगराणी व दुरुस्ती व पथक, मुलभूत प्रशिक्षण 
तथा अनुषंगिक सूचना केंद्र, शासकीय औद्योगिक 
कर्मशाळा व तत्सम केंद्र, औद्योगिक 
कामगारांसाठी सायंकालीन वर्ग, हायटेक प्रशिक्षण 
योजना येथील कार्यरत असलेल्या अस्थायी 
पदांना दिनांक ०१/०३/२०२२ ते दिनांक 
३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.३८/व्यशि-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ मार्च, २०२२ 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शा.नि.क्र.आयटीआय १००५/(१९६/०४) व्यशि-२ दि. २४.०८.२००६ 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,शासन निर्णय क्र. आयटीआय-१००६/(४२/०६)/व्यशि-२ दि.२१.०९.२००६ 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शा.नि.क्र.आयटीआय १००४/(२४७/०४) व्यशि-२ दि. ३०.०९.२००६ 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शा.नि.क्र.आयटीआय १००६/(६६/०७ व्यशि-२ दि. १३.०६.२००८ 
उ.व तं. शि. विभाग, शा.नि.क्र.आयटीआय १००५/(१६६) व्यशि-२ दि. १२.०४.२००६,१२.०३.२००९ 

उ. व तं. शि. विभाग, शा.नि.क्र.आयटीआय १००६/(२३७/०६) व्यशि-२ दि. १२.०४.२००६,१२.०३.२००९ 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शा.नि.क्र.आयटीआय २००८/(६०/०९) व्यशि-३ दि. ०३.०२.२०१० 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शा.नि.क्र.आयटीआय २००९/(५०/०९) व्यशि-३ दि. २५.०३.२०११ 
संचालक व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र क्र.४/आस्था-३/मुदतवाढ/ 
०६८/का.४ दिनांक ०२.०३.२०२२ 

वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक २२/०२/२०२२ 


अ) व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व अधिपत्याखालील 
०६ प्रादेशिक कार्यालये, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, प्रगत व्यवसाय प्रशिक्षण पध्दती, यंत्र 


निगराणी व दुरुस्ती व पथक, मुलभूत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक सूचना केंद्र, शासकीय औद्योगिक 


कर्मशाळा व तत्सम केंद्र, औद्योगिक कामगारांसाठी सायंकालीन वर्ग, हायटेक प्रशिक्षण योजना या 
योजनांमध्ये २२३०-कामगार व सेवायोजन या मुख्य लेखाशिर्षांतर्गत पदांचा आढावा 
दि. ३०/०९/२००६ रोजी मंजूर झालेला आहे. पदांच्या आढाव्याअंती ११५२१ पदे मंजूर करण्यात 


आलेली असून पदांच्या आढाव्यानंतर वेळोवेळी उच्चस्तर सचिव समितीच्या मान्यतेने ३४४२ पदे 


नव्याने निर्माण करण्यात आळेली असून सद्य:स्थितीत एकूण १४९६३ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.३८/व्यशि-३ 


९८९६ पदे स्थायी व ५०६७ पदे अस्थायी आहेत. ५०६७ अस्थायी पदांपैकी १७४४ योजनेतर अस्थायी 
पदे असून ३३२३ योजनांतर्गत अस्थायी पदे आहेत. सदर २२३० योजनेतर १७४४ अस्थायी पदांना, 
ब) व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय संस्थांमध्ये 
कोकण विकास पॅकेज अंतर्गत नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी शासन निर्णय दिनांक 
२४/०८/२००६ अन्वये एकत्रित मासिक वेतनावर २८ पदे मंजूर करण्यात आलेली आहेत. सदर 
योजनांतर्गत २८ अस्थायी पदांना, 
क) व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थांमध्ये शिकाऊ उमेदवारी योजनेंतर्गत मुलभूत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक सूचना 
केंद्रांकरीता एकत्रित मासिक वेतनावर १२ पदे दि. १२/०४/२००६ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर 
करण्यात आलेली आहेत. सदर योजनांतर्गत १२ अस्थायी पदांना, 
ड) व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थांमध्ये मुंबई TEX व मुंबई उपनगर येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुंबई-०१ व्दारा 
एलफिस्टन तांत्रिक विद्यालय मुंबई-०१ येथे व औ. प्र. संस्था, दादर व्दारा शासकीय तांत्रिक 
विद्यालय, दादर सुरू करणे तसेच विद्यमान औ. प्र. संस्था, मुंबई-११, लोअर परेल, Fas, गोवंडी 
आणि बोरीवली येथे सेंटर ऑफ एक्सलन्स अंतर्गत विविध सेक्टर मधील ब्रॉडबेस बेसिक ट्रेनिंग व 
अँडव्हान्स मॉडयुल सुरू करण्याकरीता २०२ अस्थायी पदे दिनांक ०३/०२/२०१० च्या शासन 
निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेली आहे. सेंटर ऑफ एक्सलन्स योजना बंद झाल्यामुळे अँडव्हान्य 
मॉडयूल करिता मंजूर ४८ प्रशिक्षण अधिकाऱ्यांचे समायोजन केलेले असल्याने सदर योजनांतर्गत 
२०२ अस्थायी पदांमधून ४८ पदे वगळून १५४ अस्थायी पदांना, 
ई) व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांच्या अधिपत्याखालील विद्यमान औ.प्र.संस्थांमध्ये 
अधिकचे/नविन व्यवसाय सुरु करण्याकरिता दि. १३/०६/२००८ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर ६३ 
आस्थायी पदांना, 
फ) व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थांमध्ये जादा मागणीच्या व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या तुकडया/नवीन व्यवसाय 
अभ्यासक्रम सुरू करण्याकरिता योजनांतर्गत ३७ अस्थायी पदे दि. १२/०४/२००६ व 
दि. १२/०३/२००९ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेली आहेत. सदर योजनांतर्गत ३७ 
अस्थायी पदांना, 
ज) व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांच्या अधिपत्याखालील मुंबई BEX व मुंबई उपनगर 
मधील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांकरिता १७७ पदे व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, हवेली, जि. पुणे या 
संस्थेकरीता मंजूर करण्यात आलेली २२ पदे अशी एकूण १९९ पदे दि. २५/०३/२०११ च्या शासन 
निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेली आहेत. सदर योजनांतर्गत १९९ अस्थायी पदांना, 

उपरोक्त सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०३/२०२२ पासून दिनांक ३१/०८/२०२२ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यास मंजूरी देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.३८/व्यशि-३ 


शासन निर्णय : 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाअंतर्गत विविध व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 


संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व अधिपत्याखालील ०६ प्रादेशिक कार्यालये, शासकीय 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, प्रगत व्यवसाय प्रशिक्षण पध्दती, यंत्र निगराणी व दुरुस्ती व पथक, 
मुलभूत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक सूचना केंद्र, शासकीय औद्योगिक कर्मशाळा व तत्सम केंद्र, 
औद्योगिक कामगारांसाठी सायंकालीन वर्ग, हायटेक प्रशिक्षण योजना येथील कार्यरत असलेल्या 
अस्थायी पदांना (सोबत जोडलेल्याप्रपत्र अ, ब, क, ड, ई, फ व ज) दिनांक ०१/०३/२०२२ पासून 
दिनांक ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ पुढील अटींच्या अधिन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 

अटीव शर्ती :- 


(१) ज्या प्रयोजनासाठी उपरोक्‍त पदे निर्माण करण्यात आली आहेत, त्याच प्रयोजनासाठी 
त्याचा विनियोग करण्यात यावा. 


२. 


(२ 


) मुदतवाढ दिलेल्या पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त 


नाही, याची खात्री करुन घेण्यात यावी. 


(३) सदर कालावधीमध्ये मंजूर पदांच्या आढाव्यास, तसेच सुधारीत आढाव्यास (नव्याने निर्माण 


केलेली पदे आकृतीबंधात समाविष्ट करुन) उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याची 
दक्षता घेण्यात यावी. 


सदर पदांकरीता होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालण्यात यावा व याबाबत 


होणारा खर्च सन २०२१-२०२२ व सन २०२२-२०२३ या वित्तीय वर्षामध्ये मंजूर असलेल्या 


तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. 


१) 


र) 


“मागणी क्रमांक झेडए-१, २२३० - कामगार व सेवायोजन, ०३ - प्रशिक्षण, 
(०२)-कारागिरांचे तांत्रिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण, (०२)(०१)- कारागिरांचे तांत्रिक 
व व्यावसायिक प्रशिक्षण, (२२३० ए ०३१)” 
“मागणी क्रमांक झेडए-१, २२३० - कामगार व सेवायोजन, १०२ - शिकाऊ उमेदवारांचे 
प्रशिक्षण, (०१) शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण, (०१) (०१) शिकाऊ उमेदवारांबाबत अधिनियम 
१९६१ अन्वये शिकाऊ उमेदवारांचे प्रशिक्षण (२२३० ए ०४९)” 


“मागणी क्रमांक झेडए-१, २२३० - कामगार व सेवायोजन, ०३- प्रशिक्षण, ००३-कारागिर व 
पर्यवेक्षक यांचे प्रशिक्षण, (०१) शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यशाळा, (०१) (०१) 
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यशाळा (२२३० ए ०५८) 


“मागणी क्र. झेडए-१, २२३० - कामगार व सेवायोजन, ०३ - प्रशिक्षण, (००३)-कारागिर व 


पर्यवेक्षक यांचे प्रशिक्षण, (०२) - कारागिरांचे तांत्रिक व व्यवसाय प्रशिक्षण, (०२)(०८) प्रवेशा 
क्षमता वाढविण्यासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा विस्तार करणे (२२३० ए २०९)” 


सदरहू शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ 


आ.पु.क., दिनांक २२/०२/२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.३८/व्यशि-३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०३१४१७१४५४९४०३ नुसार प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Vinod Sheshrao 
Bondre 


(विनोद बोंदरे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


Ee) 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१,मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-०१ 
सर्व सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, (संचालनायामार्फत) 
उपसंचालक, SA व कोषागारे, मुंबई/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 
(संचालनालयामार्फत) 
सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी कार्यालये (संचालनायांमार्फत) 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागर कार्यालय (संचालनालयामार्फत) 
सर्व प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (संचालनालयामार्फत) 
सर्व अंडाकालीन प्राचार्य, मुलभूत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक सूचना केंद्र (संचाळकांमार्फत) 
१०) सर्व प्राचार्य, प्रगत व्यवसाय प्रशिक्षण पध्दती (संचालकांमार्फत). 
११) यंत्र निगराणी कार्यशाळा पथक द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पनवेल/अमरावती 
(संचालनालयामार्फत) 
१२) सर्व शासकीय औद्योगिक कार्यशाळा व तत्सम केंद्र (संचालनालयामार्फत) 
१३) हायटेक प्रशिक्षण योजना, पुणे (संचालकांमार्फत). 
१४) सर्व अंशकालीन प्राचार्य, औद्योगिक कामगारांसाठी संवर्ग (संचालनालयामार्फत) 
) 
) 
) 


AD 


Cc AN 
a a ed 


o~ 
a 


an 


S 


(2 


vo 
SS 25 eS me 


q4) अवर सचिव (व्यय-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६)अवर सचिव (का. १४७१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७) अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी (व्यशि-१/व्यशि-२/व्यशि-५/रोस्वरो-२), कौडल्य विकास व 
उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८)निवड नस्ती (व्यशि-३), कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.३८/व्यशि-३ 


प्रपत्र- अ 


2230 - कामगार व सेवायोजन या मुख्य लेखाशिर्षांतर्गत मंजूर योजनेतर अस्थायी पदे 
चालू ठेवण्याबाबत अस्थायी पदांचा तपशिल 


पदनाम ६ व्या वेतन मुदतवाढ देण्यात 
बॅड वेतन अस्थायी पदे 
गट अ 
सहाय्यक संचालक (तांत्रिक) १५६००-३९१०० ६६०० ३ 
प्राचार्य १५६००-३९१०० ६६०० छु 
एकूण गट अ 
गट अ (क) 
निरीक्षक १५६००-३९१०० ५४०० 1 
प्राचार्य १५६००-३९१०० ५४०० शिका 
उपप्राचार्य १५६००-३९१०० ५४०० ५ 
एकूण गट अ(क) २० 
गट ब 
सहाय्यक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार (तांत्रिकी | ९३००-३४८०० ४८०० ९ 
प्राचार्य ९३००-३४८०० ४८०० 219 
उपप्राचार्य ९३००-३४८०० ४८०० ¥ 
प्रबंधक ९३००-३४८०० ४८०० 4 
एकूण गट (ब) ४५ 
गटक 
गट निदेशक ९३००-३४८०० ४४०० By 
gee ४६००-व.श्रेणी 
शिल्प निदेडाक ९३००-३४८०० ४३०० ५९२ 
gale ४४००-वरिष्ठ श्रेणी 
य ४८००-निवड श्रेणी 
व्यवसाय reat ९३००-३४८०० ४३०० १४ 
eats ४४००-वरिष्ठ श्रेणी 
cites ४८००-निवड श्रेणी 
गणित निदेशक ९३००-३४८०० ४३०० २८ 
sate ४४००-वरिष्ठ श्रेणी 
आती ४८००-निवड श्रेणी 
चित्रकला निदेशक ९३००-३४८०० ४३०० २५ 
seve ४४००-वरिष्ठ श्रेणी 
व्य ४८००-निवड श्रेणी 
मास्टर क्राफ़्टस्‌मन ९३००-३४८०० ४३०० 
निदेशक (जी.आय.टी.) ५२००-२०२०० २८०० 
९३००-३४८०० | ४२००-वरिष्ठ श्रेणी 
ae eee ४३००-निवड श्रेणी 
कनिष्ठ क्राफ़्टस्‌मन ५२००-२०२०० २४०० शिका ल्क 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.३८/व्यशि-३ 


कनिष्ठ प्रशिक्षणार्थी सल्लागार (तां) ९३००-३४८०० ४४०० | q 
क ४८००-व.श्रेणी 
कार्यालय अधिक्षक ९३००-३४८०० ४३०० १२ 
अधिक्षक (तांत्रिक) ९३००-३४८०० ४३०० ४ 
भांडार अधिक्षक ९३००-३४८०० ४३०० २ 
काम्प्युटर WTA ९३००-३४८०० ४३०० 1१ 
मुख्य लिपिक/प्रमुख लिपिक ९३००-३४८०० ४२०० २१ 
मिलराईट मेन्टेनन्स मेकनिक ५२००-२०२०० २८०० १७ 
(मेकॅ./इले./ इलेक्ट्रॉ.) 
वसतिगृह अधिक्षक-तथा-ग्रंथपाल- ५२००-२०२०० २८०० =] 
शा.शिक्षण निदेशक 
भांडारपाल ५२००-२०२०० २८०० 1१ | 
वरिष्ठ लिपिक/लेखापाळल ५२००-२०२०० २४०० ११७ 
लघुटंकलेखक ५२००-२०२०० २४०० २ 
कनिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ लिपिक- ५२००-२०२०० १९०० शिळी 
टंकलेखक/ लिपिक-टंकलेखक 
कनिष्ठ तथा भांडार लिपिक ५२००-२०२०० १९०० १९ 
सहाय्यक भांडारपाल ५२००-२०२०० १९०० २७ 
एकूण गट क १०६३ 
गटड 
शिपाई ४४४०-७४४० १३०० ३४ 
चतुर्थश्रेणी कर्मचारी ४४४०-७४४० १३०० २०९ 
कार्यशाळा परिचर ४४४०-७४४० १३०० = Sa 
एकूणगटड २४४ 
नियमित वेतनश्रेणीतील मंजूर पदे १३७९ 
ठोक वेतन/ठेका पध्दती 
पहारेकरी ठेका पध्दती २४५ 
सफाईगार ठेका पध्दती ८९ 
अंडाकालीन प्राचार्य रु.१५०/- दरमहा — a 
निदेशक (थिअरी) रु.१००/- दरमहा ३ 
निदेशक (प्रॅक्टिकल) रु.१००/- दरमहा र्‌ 
निदेशक (गणित) रु.१००/- दरमहा २ 
निदेशक (ड्रॉईंग) रु.१००/- दरमहा २ 
लिपिक/टंकलेखक रु.५०/- दरमहा २ 
शिपाई रु.३५/- दरमहा २ 
ठोक वेतनावर/ठेका पध्दतीने मंजूर पदे ३६५ 
एकूण १७४४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.३८/व्यशि-३ 


प्रपत्र-ब 
कोकण विकास पॅकेज अंतर्गत मंजूर असलेल्या पदे चालू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात आलेली योजनांतर्गत 
अस्थायी पदे 
अ.क्र. | पदनाम एकत्रित मासिक वेतन पदांची संख्या 
i | Frearp रू. 4,400/- दरमहा १८ 
२ गणित/चित्रकला निदेठाक रू. ५,५००/- दरमहा a 
3 भांडारपाल रू. ४,०००/- दरमहा शिळ आ 
8 वरिष्ठ लिपिक रू. ४०००/- दरमहा २ 
५ | चतुर्थश्रेणी कर्मचारी रू. २,५५०/- दरमहा ६ 
एकूण २८ 


प्रपत्र-क 


शिकाऊ उमेदवारी योजने अंतर्गत मुलभूत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक सूचना केंद्रांकरिता मंजूर पदे 
चाळू ठेवण्यास मंजूरी आवश्‍यक असलेली योजनांतर्गत अस्थायी पदे 


अ.क्र. पदनाम एकत्रित मासिक वेतन पदांची संख्या 
Ea अंडाकालीन प्राचार्य रू. १००/- दरमहा ४ 
२ | वरिष्ठ लिपिक रू. ४,०००/- दरमहा ४ 
3 | चतुर्थश्रेणी कर्मचारी रू. २,५५०/- दरमहा 8 
ए्कूण १२ 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.३८/व्यशि-३ 


प्रपत्र- ड 
मुंबई हहर व मुंबई उपनगरमधील औ.प्र.संस्थांतील प्रशिक्षणार्थी जागांचा SPATS भरुन काढण्यासाठी नवीन 
औ.प्र.संस्था, मुंबई व दादर सुरु करण्याकरिता मंजूर करण्यात आलेले पदे चालू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात आलेली 
नियमित वेतनश्रेणीतील/ठेका पध्दतीची योजनांतर्गत अस्थायी पदे 
अ. क्र. पदनाम ६ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी पदांची संख्या 
वेतन बंड ग्रेड वेतन 
गट-अ (कनिष्ठ) 
१  । प्राचार्य १५६००-३९१०० ५४०० 
एकूण (गट-अ (कनिष्ठ) 
गट-ब 
२ प्रबंधक ९३००-३४८०० ४४०० १ 
एकूण (गट-ब) [._ अ. - | 
गट-क 
३ गट निदेशक ९३००-३४८०० ४४०० 
१० 
४६००-व.श्रेणी 
४ | शिल्प निदेशक ९३००-३४८०० ४३०० 
४४००-व.श्रेणी ८४ 
४८००-व.श्रेणी 
षु गणित निदेशक ९३००-३४८०० ४३०० 
४४००-व.श्रेणी १ 
४८००-व.श्रेणी 
६ चित्रकला निदेशक ९३००-३४८०० ४३०० 
४४००-व.श्रेणी १ 
४८००-व.श्रेणी 
७ गणित चित्रकला निदेडाक ९३००-३४८०० ४३०० 
४४००-व.श्रेणी १ 
४८००-व.श्रेणी 
८ कार्यालयीन अधिक्षक ९३००-३४८०० ४३०० १ 
९ भांडारपाल ५२००-२०२०० २८०० १ 
१० वरिष्ठ लिपिक ५२००-२०२०० २४०० ९ 
११ । कनिष्ठ लिपिक ५२००-२०२०० १९०० ११ 
१२ | सहाय्यक भांडारपाल ५२००-२०२०० १९०० छु 
एकूण (गट-क) १२३ 
गट-ड 
१३ | शिपाई ४४४०-७४४० १३०० ४ 
१४ | चतुर्थश्रेणी कर्मचारी ४४४०-७४४० १३०० १२ 
एकूण (गट-ड) १६ 
ठेका पद्धतीची पदे 
१५  । पहारेकरी ठेका पद्धती नि 
१६ । सफाईंगार ठेका पद्धती 4 
एकूण(ठेकापद्धती) | ११ | 
एकूण १५४ 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.३८/व्यशि-३ 


प्रपत्र-ई 
विद्यमान औ. प्र. संस्थांमध्ये अधिकचे/नविन व्यवसाय सुरू करण्याकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या 
पदांपैकी चालू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात आलेली योजनांतर्गत अस्थायी पदे 
अ.क्र पदनाम ६ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी पदांची संख्या 
वेतन बँड ग्रेड वेतन 
गट-क 
शिल्प निदेशक ४३०० &3 
9300-38400 ४४००- वरिष्ठ श्रेणी 
४८००-निवड श्रेणी 
एकूण ६३ 


प्रपत्र-फ 


शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये जादा मागणीच्या व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या तुकडया/नवीन 


व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेली योजनांतर्गत अस्थायी पदे 


चालू ठेवण्यास मंजूरी देणेबाबत 
अ.क्र पदनाम ६ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी पदांची संख्या 
वेतन बंड ग्रेड वेतन 
गट-क 
1 शिल्प निदेशक ९३००-३४८०० ४३०० ३७ 
a ४४००- वरिष्ठ श्रेणी 
__"॥__ ४८००-निवड श्रेणी 
एकूण 319 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.३८/व्यशि-३ 


[1 प्रत्र्ज 11 | 


मुंबई शहर व मुंबई उपनगर मधील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांकरिता १७७ व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, हवेली, जि., 
पुणे या संस्थेकरिता २२ अशा एकूण १९९ मंजूर करण्यात आलेली पदे चालू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात आलेली 


योजनांतर्गत अस्थायी पदे 
अ.क्र पदनाम ६ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी पदांची संख्या 
वेतन बंड ग्रेड वेतन 
गट-अ 
१ | Urea 94600-32400 ६६०० १ 
एकुण (गट-अ) ॥- _ 1. 
गट-अ (क) 
२ | प्राचार्य १५६००-३९१०० ५४०० 
एकूण (गट-अ (क)) 
गट-ब 
3 | प्राचार्य ९३००-३४८०० ४८०० १ 
४ | उपप्राचार्य ९३००-३४८०० 3 
४८०० 
एकूण (गट-ब) Ll 
गट-क 
५ | गट निदेशक ९३००-३४८०० ४४०० १३ 
४६०० व. श्रेणी 
& शिल्प निदेशक ९३००-३४८०० ४३०० ९४००- १३३ 
वरिष्ठ श्रेणी 
४८००-निवड श्रेणी 
७ । गणित निदेशक ९३००-३४८०० ४३०० ५ 
४४००- वरिष्ठ श्रेणी 
४८००-निवड श्रेणी 
८ | चित्रकला fear ९३००-३४८०० ४३०० ४४००- षु 
वरिष्ठ श्रेणी 
४८००-निवड श्रेणी 
९ | गणितव चित्रकला निदेशक ९३००-३४८०० ४३०० ४४००- 4 
वरिष्ठ श्रेणी 
४८००-निवड श्रेणी 
१० वरिष्ठ लिपिक ५२००-२०२०० २४०० q 
११ कनिष्ठ लिपिक ५२००-२०२०० १९०० ¥ 
१२ | सहाय्यक भांडारपाल ५२००-२०२०० १९०० q 
एकूण (गट-क) १६७ 
गट-ड 
१३ | शिपाई ४४४०-७४४० १३०० १ 
१४ | चतुर्थश्रणे कर्मचारी ४४४०-७४४० १३०० 3 
एकूण (गट-ड) 8 
ठोक वेतन/ठेका पध्दती 
१५ | शिपाई ठेका पध्दती ४ 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.३८/व्यशि-३ 


१६ | चतुर्थश्रणे कर्मचारी ठेका पध्दती ८ 
१७ | पहारेकरी ठेका पध्दती षु 
१८ | सफाईइंगार ठेका पध्दती २ 
एकूण (गट-ड) १९ 
एकूण बेरीज १९९ 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


